स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील ५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाच्या हिश्यातील निधीचा दुसरा हप्ता 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२. 
वाता 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४,दि. ३१.०३.२०१७. 
३) वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 
४) वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 
५) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरीकार्य मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक 9/0/2094-SBM- 
[Computer No. ३१०४७०६], दिनांक २४.१२.२०२१. 


) 
) 


शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 


चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक 
१ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने ५ शहरांचे रुपये ८६,५३,९८,७१९/ (रुपये स्याऐंशी कोटी त्रेपन्न 
लाख अठ्याण्णव हजार सातशे एकोणीस फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले 
होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. ५ येथील दिनांक २४.१२.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय 
हिस्सा रुपये १५,१४,४४,७७६/- ( रुपये पंचवीस कोटी चोवीस लाख सात हजार नऊशे साठ फक्त) एवढा निधी 
राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी वितरीत केलेला दुसरा हप्त्याचा निधी रुपये १५,१४,४४,७७६/- 
(रुपये पंधरा कोटी चौदा लाख चौरेचाळीस हजार सातठी स्याहत्तर फक्त) व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा ४०% 
अनुज्ञेय हिस्सा म्हणजेच रुपये १०,०९,६३,१८४/- (रुपये दहा कोटी नऊ लाख त्र्येसष्ठ हजार एकशे चौर्‍्याऐंशी 
फक्त) असे एकूण रुपये.२५,२४,०७,९६० /- (रुपये पंचवीस कोटी चोवीस लाख सात हजार नऊशे साठ फक्त) 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला 
निधी रूपये 

अ) | महानगरपालिका 

शं मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, १४,०७,४८,०२८/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये चौदा कोटी सात लक्ष 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने | अठ्ठेचाळीस हजार अठ्ठावीस 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत फक्‍त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९१, ९,३८,३२,०१९/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (00) (७७) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये नऊ कोटी अडोतीस लक्ष 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | बत्तीस हजार एकोणवीस फक्त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत 

ब) | नगरपरिषद 

1 मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, ९१,९६,६४८/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (00) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये एक्याण्णव लक्ष डाह्याण्णव 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | हजार GER अठ्ठेचाळीस फक्त) 
(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९२, ६१,३१,०९९/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (रूपये एकसष्ट लक्ष एकतीस 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), हजार नव्व्याण्णव फक्त) 
(२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत 

क) | नगरपंचायतींना 

| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, १५,००,१००/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (cc) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये पंधरा लक्ष BAR फक्त) 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), 

(२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९३, १०,००,०६६/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (00) (ov) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये दहा लक्ष सहासष्ट फक्त) 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), 

(२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत 


8. 


षु. 


सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेडा प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय विवरणपत्र-अ नुसार 
वाटप करण्यात यावे. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत 
करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून, २०२१ व शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, या दोन्ही 


शासन निर्णयातील लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त 


a 


विभागाचे Sheet No.32(2029-22) वित्त विभाग/अर्थोपाय या अन्वये करण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये २५,२४,०७,९६०/- ( रुपये पंचवीस कोटी चोवीस लाख सात हजार 
नऊडो साठ फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२३१२४७०९४४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


६. 


७. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


oc “७ A WO 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
=i ment of Maha , 

tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

idbdaa52955626b825/7f1 105a8a62ddbd 1337948a4 


ee 
A h णत 
JIT 3१31600130 , 
5030423, 
serialNumber=eeec7a4defed4a9827acaa40b255e88289e6211 1c 
a W e 82bcdb7dd2fe58860768930, cn=Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2022.02.23 15:29:30 +05'30° 


(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा .मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, महानगरपालिका (संबंधीत) 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. after व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


विवरणपत्र - अ 
(Figher In र.) 
Sr Teer Total MOoHUA Share MoHUA Share Total State State Share State Share to Total Fund 
No, Name of ULB Class en Cost MoHUA Released to be Release Share Released be Release to he Release 
° Share (1st Instalment) | (2st Instalment) (1st Instalment) | (2st Instalment) 
1 | Mira Bhainder Corp. | Corp. | 45,68,30,663 | 15,98,90,732 7,99,45,366 7,99,45,366 | 10,65,93,821 5,32,96,911 5,32,96,911 | 13,32,42,277 
2 a Nizampur | Corp, | 34,74,43,784 | 12,16,05,324 6,08,02,662 6,08,02,662 | 8,10,70,216 4,05,35,108 4,05,35,108 | 10,13,37,770 
Rahuri Cc 2,91,89,936 | 1,02,16,478 51,08,239 51,08,239 68,10,985 34,05,493 34,05,493 85,13,732 
Navapur Cc 2,33,62,336 81,76,818 40,88,409 40,88,409 §4,51,212 27,25,606 27,25,606 68,14,015 
Kadegaon NP 85,72,000 30,00,200 15,00,100 15,00,100 20,00,133 10,00,067 10,00,066 25,00,166 
15,14,44,776 10,09,63,184 | 25,24,07,960 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


